श्री. हिरालाल जाधव, प्राचार्य (निलंबित ), 
दौळतराव जाधव प्रशिक्षण महाविद्यालय 
येरवडा, पुणे यांच्याविरुध्द लैंगिक 
छळवादाप्रकरणी चौकशी करण्याकरीता गठीत 
केलेल्या समितीला मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जेएलई-०११४/प्र.क्र.१०६/१४/तुरुंग-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय-४०० ०३२ 
दिनांक :-१६.०३. २०१९ 


वाचा :- 

१.शासन निर्णय क्रमांक : जेएलई-०११४/प्र.क्र.१०६/१४/तुरुंग-१ दि. २२.०५.२०१८ व 

दि.२१.०६.२०१८ 

२ अध्यक्ष,विश्ाखा चौकशी समिती,तथा पोळीस उप आयुक्‍त,परि-०४ माटुंगा,मुबंई यांचे 

दि.१०.०१.२०१९ रोजीचे पत्र _ 
प्रस्तावना : 

The Sexual Harassment of Women at workplace (Preventation, Prohibition and 
Redressal) Act, 2093 आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ८ (2) 
खालील परंतु (शासन अधिसूचना, दि.०१.०४.२०१०) मधील तरतुदीनुसार श्री.हिरालाल जाधव, प्राचार्य 
(निलंबित ), दौलतराव जाधव प्रशिक्षण महाविद्यालय येरवाडा, पुणे यांच्याविरुध्द दि. ०६.१२.२०१३ 
च्या ज्ञापनान्वये बजावलेल्या दोषारोपांमधीळ दोषारोप क्रमांक १ ते ५ ची चौकशी करण्यासाठी 
विशाखा केस मधील मार्गदर्शक तत्वानुसार “कामाच्या ठिकाणी महिलांची लैंगिक छळवणूक 
होण्यापासून संरक्षण आणि लैंगिक छळवणूकीच्या तक्रारींना प्रतिबंध करण्यासाठी व त्याचे निवारण 
करण्यासाठी अधिनियम २०१३”अनुसार श्रीमती एन्‌ अंबिका, पोलीस उपायुक्‍त, झोन-४, मुंबई यांच्या 
अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. विषायांकित प्रकरणी सदर समितीचा अहवाल 
शासनास सादर करण्यासाठी समिती अध्यक्षा श्रीमती एन्‌ अंबिका राज्य पुणे यांनी कालावधी वाढवून 
मिळणेबाबत शासनाकडे दि.१०.०१.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केली आहे. त्यानुसार सदर 
समितीस तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय: 

श्री.हिरालाल जाधव, प्राचार्य (निलंबित), दौलतराव जाधव प्रशिक्षण महाविद्यालय येरवडा, पुणे 
यांच्याविरुध्द दि. ०६.१२.२०१३ च्या ज्ञापनान्वये बजावलेल्या दोषारोपांमधील दोषारोप क्रमांक १ ते ५ 
बाबत चौकशी करण्यासाठी विज्ञाखा केस मधील मार्गदर्शक तत्वानुसार श्रीमती एन्‌ अंबिका, पोलीस 
उपायुक्‍त, झोन-४, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने केलेल्या विनंतीनुसार, 
उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन आपला चौकशी अहवाल शासनास सादर करण्यास एक विशेष बाब 
म्हणून दि. 22.09.2098 पासून पुढे तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास शासन मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०११४/प्र.क्र.१०६/१४/तुरुंग-१ 


२. उपरोक्त समितीने श्री.हिराळाळ जाधव, प्राचार्य (निलंबित), दौळतराव जाधव प्रशिक्षण 
महाविद्यालय येरवडा, पुणे यांच्या संदर्भातील दोषारोपांमध्ये नमुद केलेल्या बाबींची सविस्तर चौकशी 
करुन त्याबाबतचा अहवाल उपरोक्तप्रमाणे नमुद HSU कालावधीच्या आत शासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३१६१४४९०३३४२९ असा आहे. सदर 
शासननिर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SAGUNA GANESH THENGIL 
AGUNA GANESH 2 
2.5.4.20=d46fe3bd37ed57f0bdb52fb3a029adc 1 35025943cb93cc90de6 
ICode=400032, stree' 


-MANTRALAYA,MUMBAI 


INumber=8b4022592c04665617981351f8579c9abd8539ae93768b3f 
£96b29e67b146a80, HOME DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, SSAGUNA GANESH THENGIL 
Date: 2019.03 ठेंगिल 14;49:58 +05'30° 


(स.ग. ठेंगिल) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२. मा.अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अपर मुख्य सचिव (अ. व सु, मंत्रालय, मुंबई 

४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. पोलीस महासंचालक, कारागृह व सुधारसेवा, मुंबई 

६. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. श्रीमती एन्‌ अंबिका, पोलीस उपायुक्‍त, झोन-४, मुंबई 

८. श्रीमती अरुणा अर्जुनराव मुगुटराव, उपअधीक्षक,महिला कारागृह, जिल्हा कारागृह, 
भायखळा(संलग्न) तथा सदस्य सचिव (अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्फत) 

९. श्री.राजाराम मांडगे,सहाय्यक पोलीस आयुक्त गुन्हेशाखा, मुंबई, (अपर पोलीस महासंचालक 
व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्फत) 

१०.अँड. श्रीमती अनुपमा पवार, महिला विधिज्ञ, सनद क्रमांक ९४८९३, (अपर पोलीस महासंचालक 
व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्फत) 

११.श्रीमती फरिदा लांबे, प्रथम संस्था (सामाजिक कार्यकर्त्या) (अपर पोलीस महासंचालक व 
महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्फत) 

१२.कक्ष अधिकारी (कार्या-११), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.विशेष पोळीस महानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१५.उपकोषागार अधिकारी, पुणे 

१६.गृह विभाग,बीयुडी-१,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१७.निवडनस्ती-तुरुंग-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


